राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) 
मृद आरोग्य व्यवस्थापन योजना (SHM) सन 
२०१८-१९ मध्ये राबविण्यासाठी निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३१९/प्र.क्र.२६/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ मार्च, २०१९. 


वाचा :- १) केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय 

शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) बाबतच्या मार्गदर्शक 
सूचना. 

२) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक 98-3/209¢-Fert.Use, दिनांक १६.०५.२०१८. 

३) केंद्र शासनाचे निधी वाटपाबाबतचे पत्र क्र. No.14-20/2014 Fert. Use, दि. २१.०२.२०१९. 

४) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक कृआ/मृसमृचा/जआव्य/निधी 
वितरण/२४९/२०१९, दिनांक २५.०२.२०१९. 

५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- मृदस १४१७ / प्र.क्र.१७८/ IVs, 
दिनांक १०.१०.२०१७. 

६)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- योजना ३३१९ /प्र.क्र.२६ /१ओ, 
दिनांक ०२.०३.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) ही केंद्र 
पुरस्कृत योजना सन २०१४-१५ पासून राबविण्यात येत आहे. सन २०१५-१६ पासून सदर योजना 
केंद्र व राज्य हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत फिरती/ स्थायी मृद 
चाचणी प्रयोगशाळेची उभारणी करणे, शासकीय मृद चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे, 
खत नियंत्रण चाचणी प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे इत्यादी घटक राबविण्यात येतात. 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सदर योजना राज्यामध्ये राबविण्याकरीता केंद्र शासनाने 
एकूण रूपये ७७५.२० लाख रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी दिल्याबाबत वाचा क्रमांक २ 
येथील पत्रान्वये कळविलेले आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा (८०%) रूपये ४६५.१२ लाख इतका असून राज्य 
हिस्सा (४०%) रूपये ३१०.०८ लाख इतका येत आहे. सदर मंजूर केंद्र हिस्सा रूपये ४६५.१२ लाख 
पैकी केंद्र शासनाने वाचा क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये सदर योजना सन २०१८-१९ मध्ये 
राबविण्याकरीता रूपये ११६.२८ लाख इतका पहिला हप्ता वितरीत केलेला आहे. केंद्र हिऊड्यास 
अनुसरून राज्य हिस्सा (४०% )रूपये ७७.५२ लाख इतका होत आहे. यानुषंगाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती 
अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राबविण्याकरीता वाचा मधील क्रमांक ६ मध्ये नमुद केलेल्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. यास अनुसरून सदर योजना राबविण्याकरीता 
केंद्र हिस्सा ((०%) रूपये ११६.२८ SS व राज्य हिस्सा (४०%) रुपये ७७.५२ लाख इतका निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१९/प्र.क्र.२६/१ओ 
शासन निर्णय:- 

राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) मृद आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) ही केंद्र 
पुरस्कृत योजना सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने केंद्र हिस्सा ((०%) वितरीत 
केलेल्या रूपये ११६.२८ GRA व राज्य हिस्सा (४०%) रुपये ७७.५२ लाख इतका निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. मृद आरोग्य व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत भौतिक व आर्थिक कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहिल:- 


अ.क्र बाबींचे नाव भौतिक आर्थिक एकूण 
केद्र हिस्सा| राज्य 
हिस्सा 
णि मृद विश्लेषण प्रयोगशाळेचे | ३१ ८४.०० ५६.०० | १४०.०० 
बळकटीकरण 
२ | खत चाचणी प्रयोगशाळेचे | ०५ ३०.०० २०.०० । ५०.०० 
बळकटीकरण 
३ | अभियान व्यवस्थापन | --_| २.२८ १.५२ ३.८० 
एकूण ११६.२८ ७७.५२ । 983.0 


३. सदर योजनेकरीता होणारा खर्च सन २०१८-१९ करीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येऊन खालील लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.डी-३ 

२४०२, मृद व जलसंधारण. 

(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी 

(00)(93) कृषि उन्नती योजना-मृदा आरोग्य व्यवस्थापन- उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) सर्वसाधारण (२४०२ १०४६) योजनांतर्गत 

३३- अर्थसहाय्य. 


मागणी क्र.डी-३ 

२४०२, मृद व जलसंधारण. 

(००)(१०१) मृद सर्वेक्षण व चाचणी 

(००)(१५) कृषि उन्नती योजना-मृदा आरोग्य व्यवस्थापन-उपअभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) 

(राज्य हिस्सा ४०% ) (२४०२ अ ०१२) योजनांतर्गत 

३३-अर्थसहाय्य. 

सदरचा निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून शासन नियम / अधिकारांचा भंग 
होणार नाही, याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदरचानिधी हाकेंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनांनुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्तीनुसार राबविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३१९/प्र.क्र.२६/१अओ 

५. सदर योजनेकरीता कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा १,कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कृषि आयुक्तालय स्तरावर आणि जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी यांना संबंधित जिल्हा स्तरावर आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


६. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८, दिनांक २७.०७.२०१८ व दिनांक ०५.१२.२०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकातील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२६१२०५३१३७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Umesh Narayan Chandiwad 
h N DN: Of he ht ii id ADF 
mesn arayan Department portalcade-400033, s- Matai 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8e95d 
कं 1969e585fffe 
INumb¢ be80fcc6b64503b4e8b 1269bd88d63 1f3f3c2bef6e1ca7 
Chandiwade age a etre cere 
Date: 2019.03.26 12:10:31 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 

७. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.उप सचिव (2-3) , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


